सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या 
पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोल-१०, 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डींग, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 


तारीख: २८ मे, 2093 


संदर्भ - 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्रमांक :९८६ (१०) /९३१९/आठ, दिनांक १४.०२.२०१३ चे पत्र 


शासन Beat: 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-२२९५/ प्र.क्र.१४९/ पोल-१०, दिनांक २० मे, 


१९९७ अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध 


आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर 


पदे ही सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाने वरील संदर्भाधीन दिनांक १४.०२.२०१३ च्या पत्रान्वये या पदाकरिता शिफारस केलेल्या १२२ 


उमेदवारांपैकी खाली दर्शविलेल्या एकूण ९५ उमेदवारांची परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी 


अभियोक्ता, गट-अ या पदावर त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
१ श्री.विकास वसंतराव घनवट इ.मा.व. | अराखीव पुणे खंडाळा, 
जि.सातारा 
२ श्रीमती शीला आकाराम नाईक अराखीव | अराखीव (महिला) | पुणे पळूस, 
(महिला) जि.सांगली 
३ श्री.गोकुळ केशवराव खोडे इ.मा.व. | अराखीव नाशिक । कोपरगांव, 
जि.अहमदनगर 
४ कु. निलिमा संभाजी माने अराखीव | अराखीव (महिला) | पुणे पंढरपूर, 
(महिला) जि.सोलापूर 
५ श्रीमती जयश्री गजानन ठाकूर इ.मा.व. | अराखीव (महिला) | कोकण  । मुंबई 
(महिला) 
६ कु. भारती गोपाळप्रसाद पांडे अराखीव | अराखीव नागपूर  । पवनी, 
जि.भंडारा 
७ श्री.मोतीलाल सोनू चौधरी इ.मा.व. | अराखीव नाशिक । कोपरगांव, 
जि.अहमदनगर 
é श्रीमती Il पा्वकुमार शाह अराखीव | अराखीव (महिला) | नाशिक । चाळीसगांव, 
(महिला) जि.जळगांव 
g श्री.मेलींद गजानन राऊत इ.मा.व. | अराखीव अमरावती | मानोरा, 
जि.वाशिम 
१० श्री.अरुण नानासाहेब फाटके इ.मा.व. । अराखीव कोकण = | Hag 


पृष्ठ १४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
११ । श्री.निलेश निवृत्ती जाधव इ.मा.व. । अराखीव अमरावती | दर्यापूर, 
जि.अमरावती 
१२  । श्री.गणेश रविंद्र बोरसे इ.मा.व. | अराखीव नाशिक | SATA, 
जि.अहमदनगर 
१३  । श्री.शफीक म.गफूरोद्दीन इनामदार | इ.मा.व. | अराखीव औरंगाबाद । कळंब, 
जि.उस्मानाबाद 
१४ श्रीमती कृतिका अरविद भट अराखीव । अराखीव नाशिक दोंडाईचा, 
जि.धुळे 
१५  । श्री. सोमनाथ अंबादास व्यवहारे इ.मा.व. । अराखीव कोकण  । कल्याण, 
जि.ठाणे 
१६ | श्री.नितीन रमेश कहाणे इ.मा.व. । अराखीव नाशिक । नाशिक रोड 
१७ | श्री.अमित वासुदेवराव जुनघरे इ.मा.व. | इ.मा.व. अमरावती | चांदूररेल्वे, 
जि.अमरावती 
१८ «| श्रीमती अंजली चांदाराव व्यवहारे ।इ.मा.व. | इ.मा.व. (महिळा) | अमरावती | अकोट, 
(महिला) जि.अकोला 
१९ । श्रीमती राजश्री किसन लाखे Aa) | अराखीव (महिला) | पुणे कवठेमहांकाळ, 
जि.सांगली 
२० _ | श्रीमती विद्या रामदास नायसे इ.मा.व. | इ.मा.व. (महिला) | अमरावती | अकोला रेल्वे 
(महिला) 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
२१ _  श्री.गोपीचंद गोरकनाथ खाडे अ.जा. । अ.जा. कोकण अलिबाग, 
जि.रायगड 
२२  । श्रीमती सुवर्णा माणिकराव राठोड । वि.जा.(अ) | अराखीव feo | पुणे सोलापूर 
२३ _  श्री.सुर्यकांत बाबुराव पोवार अ.जा. । अ.जा. पुणे सातारा 
२४ | श्री.चंद्रभान भानुदास नवले अराखीव । अराखीव नाशिक । एरंडोल, 
जि.जळगांव 
२५ | SLR जेनुलआबेदिन काझी । अराखीव । अराखीव औरंगाबाद | मुखेड, 
जि.नांदेड 
२६ | श्री.अमर अशोक डोके अराखीव | अराखीव पुणे सोलापूर रेल्वे 
२७ | श्री.अमर फुलचंद फुलझेले अ.जा. । अ.जा. नागपूर  । रामटेक, 
जि.नागपूर 
२८  । श्रीमती भैरवी भालचंद्र गुळवणी  । अराखीव । अराखीव (महिला) | पुणे मंगळवेढा, 
श्रीमती भैरवी स्वप्निल मोरे (महिला) सोलापूर 
२९ । श्री.सुनिलाळल पेचरा पाडवी अ.ज. अराखीव नाशिक । शिरपूर, जि.धुळे 
300 श्री.मुश्‍ताक मोहम्मद अ.गफ्फार । अराखीव । अराखीव औरंगाबाद | हिमायतनगर, 
जि.नांदेड 
३१ _ श्री.अशोक दत्तात्रय पोटे अ.जा. अ.जा. औरंगाबाद | निलंगा, 
जि.लातूर 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
३२ । श्री.पंकज प्रभाकर माहुरे इ.मा.व. | अराखीव अमरावती । यवतमाळ 
३३ | श्री.आनंद सज्जनदास वैष्णव FS) | अराखीव औरंगाबाद | वैजापूर, 
जि.औरंगाबाद 
38 श्री.शिवराज नामदेवराव डावकरे । अराखीव । अराखीव औरंगाबाद | हिंगोली 
३५ | श्रीमती मोनाली बाळासाहेब | इ.मा.व. । अराखीव (महिला) | औरंगाबाद | बीड 
देवलकर (महिला) 
३६ । श्री.रणजित नरेंद्र नगराळे अ.जा. । अ.जा. नाशिक ।अमळनेर, 
जि.जळगांव 
३७ | श्री.अभिजीत अशोक गोपलळकर | इ.मा.व. । अराखीव पुणे वडुज, 
जि.सातारा 
३८ | श्री.बबन वसंतराव वाहुरवाघ अ.जा. अ.जा. अमरावती | अंजनगांव- 
सुर्जी, 
जि.अमरावती 
३९ | श्री.शैलेशकुमार रामदास साहु इ.मा.व. | इ.मा.व. अमरावती | मोर्शी, 
जि.अमरावती 
४० | श्रीमती आसमा आशिक शेख अराखीव | अराखीव नाशिक । मुक्ताईनगर, 
जि.जळगांव 
४१  । श्री.मोहन रामदास भांडेकर इ.मा.व. | इ.मा.व. नागपूर सावनेर, 
जि.नागपूर 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
४२ श्री.सागर भूपाल माळगे अ.जा. । अ.जा. पुणे सांगोला, 
जि.सोलापूर 
४३ श्रीमती संध्या विश्राम इंगळे अ.जा. अराखीव (महिला) | अमरावती | बुलढाणा 
(महिला) 
४४ | श्रीमती संगिता मारुती गोगे इ.मा.व. । अराखीव (महिला) | नागपूर । नागपूर 
(महिला) 
४५ श्री.अजय TARA कैथवास अ.जा. अ.जा. अमरावती । चिखली, 
जि.बुलढाणा 
४६ । श्री.मनोज दिनकरराव तोरणे अ.जा. | अ.जा. नाशिक । इगतपुरी, 
जि.नाशिक 
४७ ।श्री.शैलेंद्र जालंदर बागडे अ.जा. । अ.जा. पुणे पुणे 
sé. | श्री.विजय पांडुरंगजी सोगे अ.जा. | अराखीव अमरावती | दारव्हा, 
जि.यवतमाळ 
४९ । श्री.अवधूत वसंत भावसार इ.मा.व. | अराखीव नाशिक ।मालेगांव, 
जि.नाशिक 
yo — श्रीमती आरती नरेंद्र निळेकर अराखीव | अराखीव औरंगाबाद । लातूर 
५१ श्रीमती वनिता रघुनाथराव बकाल । इ.मा.व. । इ.मा.व. (महिला) | अमरावती । मोताळा, 
(महिला) जि.बुलढाणा 
५२ श्री.राहुल प्रभाकर सोनावणे अ.जा. । अ.जा. पुणे दहिवडी, 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी  ।झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
जि.सातारा 
५३ | श्रीमती सविता पुंजाजी राऊत इ.मा.व. | अराखीव (खेळाडू) | अमरावती | अचलपूर, 
(महिला) जि.अमरावती 
५४ | श्री.अब्दुल खालेद अ.हमीद इ.मा.व. | इ.मा.व. औरंगाबाद | अंबड, 
जि.जालना 
५५ | श्रीमती करुणा महादेव पठ्ठेबहादुर | अ.जा. । अराखीव औरंगाबाद | शिरुर, जि.बीड 
(महिला) | (खेळाडू) 
५६ । श्रीमती आम्रपाली विजयकुमार | अ.जा. । अ.जा. (महिला) ।पुणे खडकी, जि.पुणे 
कस्तुरे (महिला) 
yo | श्रीमती सुप्रिया आबाजी कांबळे अ.जा. । अराखीव (खेळाडू | कोकण | मुंबई 
(महिला) 
५८ _ श्री.मोहन रामचंद्र कांबळे अ.जा. । अ.जा. पुणे पिंपरी, जि.पुणे 
५९ श्रीमती प्रज्ञा लक्ष्मण हरणे अराखीव । अराखीव अमरावती । यवतमाळ 
(महिला) 
go | श्री.पंकज वसंतराव महाले इ.मा.व. | अराखीव अमरावती । अकोला 
६१ । श्री.नंदकिशोर लालचंद चांडक अराखीव | अराखीव अमरावती | नांदूरा, 
जि.बुलढाणा 
६२ श्रीमती चंद्रलेखा जानकीराम मेढे | अ.जा. । अ.जा. (महिला | नाशिक श्रीरामपूर, 
(महिला) जि.अहमदनगर 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
६३ | श्री.सचिन रामचंद्र महाडीक Sag. ।इ.मा.व. नागपूर कुही, 
जि.नागपूर 
६४  । श्री.रमेश किसनराव शिंदे अ.जा. | अराखीव औरंगाबाद | फुलंब्री, 
जि.औरंगाबाद 
६५ श्रीमती सुनिता नारायणराव डांगे । अ.जा. । अराखीव औरंगाबाद | अंबेजोगाई, 
(महिला) जि.बीड 
६६ श्री.चंद्रकांत शामराव सुसलादे भ.ज. (क) | भ.ज.(क) कोकण = | YU, 
जि.रायगड 
६७ । श्री.ओमप्रकाश केशवराव मेंढे इ.मा.व. | अराखीव अमरावती । पुसद, 
जि.यवतमाळ 


६८ | श्रीमती अपर्णा चंद्रोखर चळाख  ।इ.मा.व. | इ.मा.व. (महिला) | अमरावती | वरुड, 


(महिला) जि.अमरावती 
६९ | stadt जयमाला धोंडिराम राठोड । वि.जा. । वि.जा. (अ) | औरंगाबाद | हदगांव, 
(अ) (महिला) जि.नांदेड 
७० =| श्री.समीर मदन बेदरे इ.मा.व. | इ.मा.व. औरंगाबाद | जाफ्राबाद, 
जि.जालना 
७१ | श्री.विनोद शंकरअप्पा गोवाळकर । इ.मा.व. । अराखीव औरंगाबाद । किनवट, 
जि.नांदेड 
७२ | श्रीमती सीमा दादाराव जोहिरे अ.जा. । अ.जा. (महिला) औरंगाबाद | माजलगांव, 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
(महिला) जि.बीड 
७३ श्रीमती पुनम देविदास चव्हाण इ.मा.व. । इ.मा.व. (महिला) । नाशिक ।संगमनेर, 
(महिला) जि.अहमदनगर 
७४ | श्री.विशाल चंद्रनाथ मुरळीकर अ.जा. । अराखीव औरंगाबाद | बीड 
७५ | श्री.अमोल वसंतराव वीरकर FAG) ।भ.ज.(बो कोकण चिपळूण, 
जि.रत्नागिरी 
७६ श्रीमती अर्चना मधुकर ठाकरे इ.मा.व. | इ.मा.व. (महिला) | नाशिक अहमदनगर 
(महिला) 
७७ श्री.देवानंद भागवतराव सारुळे इ.मा.व. | अराखीव कोकण  ।लांजा, 
जि.रत्नागिरी 
७८ श्री.राजु विठ्ठलराव रेखे इ.मा.व. | इ.मा.व. नागपूर ।कारंजा, जि.वर्धा 
७९ श्रीमती ज्योत्स्ना विठ्ठल बन्सोड अ.जा. | अ.जा. नागपूर । नागपूर 
(महिला) | (महिला) 
८० श्री.संतोष गोविंद गाढवे इ.मा.व. | इ.मा.व. नाशिक  ।राहाता, 
जि.अहमदनगर 
८१ श्रीमती शीला वसंतराव बैसाणे अ.जा. । अ.जा. नाशिक । नाशिक 
(महिला) 
८२ | श्रीमती वैशाली नवनाथ वाघमारे अ.जा. । अ.जा. (खेळाडू) कोकण | मुंबई 
(महिला) 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
८३ | श्री.समीर महंमद दुंगे इ.मा.व. | इ.मा.व. नागपूर वर्धा 
és | श्रीमती स्वाती प्रकाशराव माने वि.जा. | वि.जा.(अओ) नागपूर हिंगणघाट, 
(अ) जि.वर्धा 
८५ | श्री.अनिल हनमंतु नंदागिरी इ.मा.व. | इ.मा.व. कोकण =| Fag 
८६ | श्री.विपुल सुरेशराव कोकाटे इ.मा.व. | इ.मा.व. नागपूर । मोहाडी, 
जि.भंडारा 
Co श्री.देवेंद्र ईश्‍वरदास बारस्कर इ.मा.व. | इ.मा.व. नागपूर । उमरेड, 
जि.नागपूर 
८८ | श्री.कल्पेश प्रतापराव देशमुख इ.मा.व. | इ.मा.व. नाशिक ।पारोळा, 
जि.जळगांव 
८९ _। श्रीमती मिनाक्षी व्यंकटराव टवलारे | इ.मा.व. | इ.मा.व. कोकण =| मुरबाड, 
(महिला) जि.ठाणे 
९० श्री.शिवाजी रामराव कुलकर्णी अराखीव | अराखीव (अपंग) |। नागपूर पारशिवनी, 
(अपंग) ।(अल्पदृष्टी) जि.नागपूर 
९१ श्री.सिध्देश्‍वर प्रल्हाद आंधळे भ.ज. (ड) | भ.ज.(ड) कोकण रोहा,जि.रायगड 
92. श्री.केरण विजय सोनवणे अ.जा. । अ.जा. (अपंग) कोकण । खालापूर, 
(अपंग) जि.रायगड 
९३ | श्री.अशोक व्यंकटी घुगे भ.ज. (ड) भ.ज. (ड) नागपूर नागपूर 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोलळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग | आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी झालेला ठिकाण 
शिफारस केलेला | विभागीय 
प्रवर्ग संवर्ग 
९४  ' श्री.श्रीधर गजेंद्र जावळे अराखीव | अराखीव (अंपग) | कोकण  ।झाहापूर, 
(अपंग) जि.ठाणे 
९५ | श्रीमती दिपाली प्रेमदास गेडाम अ.ज. अ.ज. नागपूर वर्धा 
(महिला) (महिला) 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(१) संबंधीत उमेदवारास नियुक्तीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 


(२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 


(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 


(३) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 


(४ सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 


विभाग, क्रमांक : प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये संगणक 


हाताळणी वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून 


दोन वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत पदावरील त्यांच्या 


सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


(4) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्ती दिळी असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार wes. अद्याप आयोगाने १९ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोळ-१० 


पदांचा निकाल जाहीर केलेला नाही. प्रस्तुत निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांचा गुणवत्ता 


क्रमांक एकत्रितरित्या आयोगाकडून कळविण्यात येणार आहे. 


(६) नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 


मिळणार नाही. 


(७ उमेदवारांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित 


नियमानुसार deface परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची 


सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 


(८) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड पे-५४००/- या वेतनश्रेणीत 


वेतन मिळेल. प्रस्तुत वेतनश्रेणी उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० मधील अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहिल. परिविक्षा कालावधीमध्ये पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल व 


त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, 


सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.०४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना 


नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय रहातील. 


(९) शासनाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० वरील उच्च न्यायालयाचा 


निर्णय राज्य शासनाच्या बाजूने झाल्यास, संबंधीत उमेदवारांकडून अतिप्रदान झाळलेळी रक्‍कम वसूल 


करण्यात येईल. त्यासाठी “ ज्ञासनाच्या बाजूने उपरोक्त अपीलाचा निर्णय झाल्यास, थकबाकीची 


रक्‍कम शासनास परत करण्यात येईल” अशा आशयाची क्षतिपूर्ती बंधपत्रे Indemnity Bond) संबंधीत 


उमेदवारांना भरुन द्यावी लागतील 


(१०) उमेदवार जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 


कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु Bees नाहीत आणि / किंवा विहित परिक्षा / चाचण्या 
उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दळ दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य 


नसतील तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


(११) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोळ-१० 


(१२) उमेदवारांची पदस्थापना सदर झासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 


करण्यात येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 


यांच्याकडून इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, अभियोग संचालनालय, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 


(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रं.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 


३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू राहील. 


(98) वरील नमूद पोचपावती सादर केलेल्या ५४ उमेदवारांना मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित 


पदावर, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून, तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत 


आहे. त्यांनी नियुक्‍ती आदेझ्ाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधीत 


जात पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहिल. 


(१५) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील राज्य 


सेवा अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम उमेदवारांना लागू होतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५२८१४१३२५५०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डड Digitally signed by Vijaykumar 
Vi a ku mM ar Vishnu Dapake 
J y DN: CN = Vijaykumar Vishnu 
नि Dapake, C = IN, S= 
V iS h nu Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = Home 


Dapake Date: 2013.05.29 11:24:47 


+05'30' 


(वि.वि.दपके) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोळ-१० 


८. 


र्‌. 
१०. 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 


सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ व १६-बो, मंत्रालय, मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सर्व सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 


११.सर्व संबंधीत उमेदवार 


१२.निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


